RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ३, अंक ६ ९ ( २ ) ] 


शुक्रवार , डिसेंबर १५, २०१७/ अग्रहायण २४ , शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठ १,किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक १२३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव 
क्रमांक मामनपा/ नगरसचिव विभाग जा . क्र ./ न.स./ ३७४ / २०१७. - ज्याअर्थी मालेगाव महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , 
१९ ४९ चे कलम ४५ ९ अन्वये नामनिर्देशित सदस्य नेमणूक करणेकामी नगरविकास विभाग , महाराष्ट्र शासन , अधिसूचना क्रमांक बीएनएन -५००७ / 
२३२ /प्र.क्र.६१/ नवि -३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१२ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम , २०१२ 
चे नियम ५( २) नुसार मा . आयुक्तांनी शिफारस केल्याप्रमाणे ४ नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या 
आयोजित विशेष महासभेत ठराव क्र . ११ अन्वये सदस्यांची नामनिर्देशनास सर्वानुमते मान्यता दिलेली आहे. 

त्याअर्थी खालील नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीस महाराष्ट्र महानगरपालिका ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम , २०१२ 
चे नियम ६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये खालील परिशिष्टानुसार मालेगाव महानगरपालिकेकडील नामनिर्देशित सदस्यांची नावे प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहेत : 


अनुसूची 


अ . क्र . 


पत्ता 


नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 

( २ ) 


पक्षाचे / आघाडीचे नाव 

( ४ ) 


( ३ ) 


१ 


श्री . अ. मालिक मो . युनुस 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


२ 


श्री . मो . आमीन मो . फारुक 


महागठबंधन आघाडी 


७ ९ ४ / १९ / २० इस्लामाबाद , रविवारवार्ड , 
मालेगाव . 
स . नं . ९ २ अ , प्लॉट नं . ४ , जाफरनगर , 
मालेगाव . 
बोरसेनगर, सटाणा नाका, सोयगाव, मालेगाव . 
४१६ , मेनरोड , मालेगाव कॅम्प, मालेगाव . 


३ 


श्री . बोरसे गिरीष रामचंद्र 
श्री . भिमा बंन्सीलाल भडांगे 


महागठबंधन आघाडी 
शिवसेना 


४ 


मालेगाव , 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१७. 


राजेश धसे , 

पालिका सचिव , 
मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव , 

जि . नाशिक . 


( १ ) 


भाग दोन - १२३-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


